माझी वसुंधरा अभियान 2.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

अमरावती महानगरपालिका 

महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (ओ/ तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४ 


वाचा: (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ 
प्र.क्र.१२०/ तां.क.१, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान २.० मधील ५ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२२ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षिस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ५ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) 
येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (2) (ओ/ तां.क.१ 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत 
अमरावती महानगरपालिकेला प्राप्त होणाऱ्या रू. ०२.०० कोटी बक्षिसाच्या रकमेमधून हाती 
घ्यावयाच्या कामांचा रू. २,००,३२,०८६.१९ (दोन कोटी बत्तीस हजार सहाएऐंशी रुपये आणि 
एकोणीस पैसे फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आयुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका 
यांनी हहर अभियंता, अमरावती महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. 
अमरावती महानगरपालिकेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक 
२९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आळा. सदर समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार, अमरावती महानगरपालिकेने सादर केलेल्या एकूण रू. २,००,३२,०८६.१९ 
(दोन कोटी बत्तीस हजार सहाएंशी रुपये आणि एकोणीस पैसे फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालातील कामांना या शासन निर्णया सोबतच्या जोडफत्र-१ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील 
परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व शतींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
२. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत अमरावती महानगरपालिकेस “अमृत Te” अमरावती 
विभागस्तरावर रू. ०२.०० कोटी रक्कमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले आहे. या बक्षिस 
रकमेपैकी रु. ०१.०० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
बक्षिस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद १ प्रमाणे 
शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने अमरावती महानगरपालिकेस बक्षिस 
रकमेचा उर्वरित रू. ०१.०० कोटी (रुपये एक कोटी फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण 
नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
३. अटी वशरर्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा अमरावती 
महानगरपालिका राहील. 
सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा 
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा 
अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 
३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव 
वाढ झाल्यास, त्यासाठी कोणतेही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 


~~ 


x 


>> 


— 


घु 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (2) (ओ/ तां.क.१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"१///.॥80१/99॥0॥8.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०१०८१९००५०९००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

RYA KA N ग K| A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a91 6056 1f6f9473d17e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61061d 
dded, postalCode=400032, st=Maharashtra 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087EFOFB 
8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.01.08 18:59:42 +05'30' 


(सु. fer. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
५) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७ विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग 
८) जिल्हाधिकारी, अमरावती 
९) आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती 


१०) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (2) (ओ/ तां.क.१ 


जोडपफत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (ओ/ तां.क.१, 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४ चे सहपत्र 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 
ow Tree Plantation @ Padhye Garden Navsari, Amravati ७,२५,६८१.९३ 
2 Tree Plantation @ Ram Mohan Nagar ८,६९,४९३.७६ 

Tree Plantation (8 shubham niketan colony Rathi 
३ ५,७७,१०२.०३ 

Nagar 
छं Tree Plantation (8 Tapovan Gangotri Colony &,192, 084.48 
षु Tree Plantation @ vidya colony 488,384.48 
& Tree Plantation @ gulab baba colony 8,99, 0222.98 
9 Tree Plantation @ devi residency 460,484.29 
८ Tree Plantation @ ganesh peth mahindra colony ४,५८,८६८.१७ 
र्‌ Tree Plantation @ kedia nagar, rajapeth 9,23, 288.88 
| Tree Plantation @ green park, rajapeth ५,४१,४६९.८५ 
us Tree Plantation @ navjeevan colony ८,०६,३७५.४१ 
१२ Tree Plantation @ jhulelal garden 90,04,92§ .93 
१३ Tree Plantation @ ganesh nagar ७,९६,८६२.१२ 
१8 Tree Plantation @ pooja colony ६,४४,५७८.८८ 
१५ | Tree Plantation @ rathi nagar, badnera 423,380.88 
१६ Solar: Belapura, School No.99 Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (2) (ओ/ तां.क.१ 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 

Solar: Krushna nagar Hindi School No. १५, Karyalay 

१७ २,९४,८१०.०२ 
zone Capacity-3kWp 

१८ Solar: Wadali MC School No. १४ Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 
Solar: Wadarpura MiC Schooi No. २१ Capacity- 

१९ २,९४,८१०.०२ 
3kWp 
Solar: MC Hindi School No. ५, Hamalpura Capacity- 

ao: ९9 २,९४,८१०.०२ 
Solar: MC School No. १५ SRP Camp Capacity- 

२१ २,९४,८१०.०२ 
3kWp 

२२ Solar: Navsari ZP School Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 

23 Solar: Shegaon Road School Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 

२४ Solar: Ambapeth School No. ७ Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 

२५ Solar: Budhwara School No. ६ Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 
Solar: Mahendra Colony School No. १८ Capacity- 

२६ २,९४,८१०.०२ 
3kWp 
Solar: Z P School १०.१८ Pravin Nagar Capacity- 

२७ २,९४,८१०.०२ 
3kWp 
Solar: Z P School No.2 Budhwara, Dahisat Road 

२८ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 

२९ Solar: Talavpura School Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (2) (ओ/ तां.क.१ 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 

Solar: Ratanganj Bajrang tekdi School १०.८ 

30 २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 
Solar: Urdu School No. १८ Kamlivale Baba 

३१ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 

32 Solar: MC Schooi kajapeth No.4 Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 

३३ Solar: School No.9 Bhajibajar Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 

३४ Solar: Sabanpura Urdu School Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 
Solar: Noor Nagar School १०.९ Walgaon Road 

३५ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 
Solar: Rukhmini nagar Primary School No. 98 

३६ 99,919,993 .७० 
Capacity-4kWp 

319 Solar: Jamil Colony School No. ८ Capacity-4kWp 99,919,993 .90 

३८ Solar: Bhajibajar School No.99&9& Capacity-4kWp 99,919,993 .90 
Fund Allocation for Majhi Vasundhara Abhiyaan 

3@ | award function 4,00,000,00 
Fund Allocation for Majhi Vasundhara Abhiyaan 

४० 3,00,000,00 


award function ceremony 


एकूण 


२,००, ३२,०८६.१९ 


SURYAKANT 
KISAN NIKAM 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49a 
¢520€61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=3A94A 1 F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B 
8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.01.08 19:00:02 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


